जळगांव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/७८५/२०२०, दि.२५/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
जळगांव जिल्ह्यातील अमळनेर व पारोळा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव 
यांनी सदर रस्ता GSAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 

जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा 
लांबी (feet) क्रमांक 
प्रजिमा ५२पासून मुडी प्र.डांगरी | इतर जिल्हा | (०/००ते ३२/८००) ४३.०० । प्रमुख 
SMR लोण चरम ळोण खु.लोणबु. | मार्ग ८० । ३२.८००कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 


वावडा आर्डी खडका निसर्डी लोंढवे 
शिरूड फापोरा बु. कन्हेरे सडावण 
रढावण राजेरा सारबेटे बु.प्रजिमा ५१ 
ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) 
मार्ग ९ ३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ४/००) 
APT 28 ।४.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/200) 
मार्ग ५४  ।३.२०० कि.मी. 


एकूण ४३.००० 
कि.मी. 


मार्ग-१२७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३५२९.७५-- ४३.००) म्हणजेच 
३५७२.७५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३२.८०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (१३०१.५५-३२.८००) म्हणजेच १२६८.७५ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
90.200 कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६१७६.४५-१०.२००) म्हणजेच ६१६६.२५ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०१२७१६४९३२६३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant . 


Vinayakrao Patil er" 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<० ९७ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


